इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार 
नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ अंतर्गत 
तज्ञ समिती पुन: गठित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र हासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.: इमारत - २०१५/प्र.क्र.-- २२०/काम-७. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा : शासन निर्णय क्र.: इमारत - २०१५/प्र.क्र.- २२०/काम-७ दिनांक: १५ जून, २०१६. 


शासन शुध्दीपत्रक: 


संदर्भाधीन दिनांक १५ जून २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पुनःगठीत करण्यात आलेल्या तज्ञ 
समितीवर सदस्य सचिव म्हणून “ कामगार उपायुक्‍त महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी 
मंडळ, मुंबई” यांची नियुक्‍त केलेली आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 
यांच्या कामाचा व्याप खुप वाढलेला आहे. यास्तव कामगार उपायुक्त यांचे ऐवजी तज्ञ समितीचे सदस्य सचिव 
म्हणून “सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, 
मुंबई” यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


2. सदरचा शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३१६१४०६१९६५१० असा आहे. तसेच सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
SHASHANK et eee eres 


400032, -MANTRALAYA,MUMBAI, 
1a06bf85893554ac5cded657c0f1435af29a0ad118fb759493176e400 


seri 
02b178, USTRY ENERGY AND LABOUR , o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=SHASHANK MADHAV SATHE 


Date: 2020.03.16 14:09:09 +05'30° 


(शा. मा. साठे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा.अध्यक्ष,इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ,मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
४. समितीचे इतर सर्व सदस्य (द्वारा कामगार आयुक्त). 

५. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

६. कामगार aga, Fay /अतिरिक्‍त कामगार आयुक्त, मुंबई/पुणे/नागपूर. 
७. उप कामगार syed, Ady, cM, WU ATH, see. 

८. महाळेखापाल-१ महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई. 

९. महालेखापाल-२ महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

११. निवासी व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. उप सचिव (कामगार ७) यांचे स्वीय सचिव 

१३. निवडनस्ती (कामगार-७) 


